दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीकेट स्पर्धा २०२१-२२ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ मार्च, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग: अभानासे ३८२१/ प्र.क्र.९२/ क्रीयुसे-२, 
दि.०९ सप्टेंबर, २०२१ 
२. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १५.०२.२०२२ 
३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/क्रीकेट/२०२१-२२, 
दि.२८.०२.२०२२ 
४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/२०१, दि.०४.०३.२०२२. 
शासन निर्णय: 


दिनांक १० ते १५ मार्च, 2022 या कालावधीत चानक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीकेट स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हन मैदान, चर्चगेट, मुंबई येथे दि.२५ 
फ़ेब्रुवारी,०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.१,४१,२१०/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष एकेचाळीस हजार दोनशे दहा फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ०५ मार्च ते ०७ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०४ मार्च, २०२२ 
Ga) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवाळय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम 
करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. ०४ मार्च ते १६ मार्च, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) 
या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा 
प्रवासभत्ता, देनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 
८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा 
स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदी पैकी संदर्भ क्र. १ येथील दि.९ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये वितरीत केलेल्या तरतुदीमधुन 
भागविण्यात यावा. 
९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१३०२१९६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Swati Madhukar यान 


25. 82e 1 d6f07cScabf5884958ee7001 5d36b35b2c07e9700fe62cba2439 


a8 
rialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8d59bc9d80 
a n a 67628d62bcdcla, cn=S ladhul 


Date: 2022.03.31 13:06:05 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१, मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघाचे 


प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव पुलओव्हर | foes ee ae ae 
r श्री. जी. श्रीकांत, भा.प्र.से. होय | होय  राज्यकर सहआयुक्त,औरंगाबाद 
सह आयुक्त, (कर्णधार) 
2 श्री. अजित कुंभार, भा.प्र.से. होय | होय बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई. 
सह आयुक्त, (उपकर्णधार) 
३ | श्री. महेश eS मुंढे, होय होय | कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प वि.पथक, 
कनिष्ठ अभियंता कुडाळ ,जि.सिंधूदुर्ग 
४ श्री. र राठोड होय | होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर. 
कनिष्ठ अभियंता 
५ श्री. अभिजीत मोहन खंकाळ, | होय | होय | न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
प्रयोगशाळा परिचर कालिना, सांताक्रूझ (पू) मुंबई. 
६ श्री. अजय दि. पाटील, होय होय अधीक्षक, सर. जसमूह रुग्णालय .जी., भायखळा, 
पुरुष अधिपरिचारक मुंबई. 
9 श्री. प्रविण मोहन सोलंकी, होय होय अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्याळय, सर 
सफाईंगार ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
८. | श्री. दिलदारअहमद अली होख, | होय | होय वस्तू व सेवाकर कार्यालय, नोडल-६ 
राज्यकर अधिकारी माझगांव, मुंबई. 
९ | श्री. फिरोज मुख्तार खान, होय । होय | मध्यवर्ती रुगणालय, उल्हासनगर-३. 
कनिष्ठ लिपीक 
ie ० श्री. महेंद्र सिताराम जगताप, होय होय विद्युत निरीक्षक (उद्‌ वाहन) उद्योग, उर्जा व 
शाखा अभियंता कामगार विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
i | र तिवक परते, होय |] होय । विद्युत निरक्षक, चंद्रपूर, उद्योग, उर्जा व 
सहाअभियंता . न 
कामगार विभाग, चंद्रपूर. 
१२ | श्री. जयराज मुंढे, होय | होय | क्रीडा कार्यालय, लातूर. 
क्रीडा मार्गदर्शक 
१३ | श्री. प्रयेश संजय धाकुलकर, होय । होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 
कनिष्ठ अभियंता 
अरुण धनु 
w ५0 pa होय । होय । राज्यकर सह आयुक्त, अन्वेषण-ब, वस्तू व 
Or 5 मुंबई 
सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
१५ | श्री.शिवाजी लक्ष्मण थोरात, होय | होय | तहसील कार्यालय, ठाणे 
कोतवाल 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


१६ | श्री. भरत शा. लोहार, होय होय 


eae महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई 


मुंबई. 
जुने सचिवालय बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई. 


१७ | ator . शिवराम राठोड, होय होय 
शिपाई 
(व्यवस्थापक ) 


जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे. 


१८ | श्री. अनंत ज. ]ोट्ये, अवर होय होय 
सचिव 
(प्रशिक्षक) 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KRRRKKKRRKK 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
autos रुपये । प्रस्तावित मंजूर 
रक्‍कम 


a घा 


निवड चाचणीसाठी जिमखान्याचा सेवा खर्च. (स्टेशनरी, पोस्टेज स्टॅम्प व प्रवास 
खर्च इ.) 


निवड समिती सदस्यांसाठी, मानधन, (मुख्य निवड समिती सदस्य रु. Qo004 ४०००-/ ४०००/- 
सहाय्यक ४, रु.५००) 


निवड समिती सदस्यांसाठी, नास्ता, शीतपेय इत्यादी खर्च 
निवड चाचणीसाठी रु. ५००/- प्रमाणे १० चेडू. 


सराव व मार्गदर्डीन शिबीर 


दिनांक ५ ते ७ मार्च, 2022 या कालावधीत निवड झालेल्या खेळाडूंसाठी 


हिं शि 


षु 


३ 
8 
$ 


2) 


आयोजित करण्यात आलेल्या सराव सत्रासाठी १० चेंडू रु. ५००/- प्रमाणे. 


दिनांक ५ ते ७ Ard, 2022 या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण शिबीरासाठी 
निवड झालेल्या खेळाडूंना अल्पोपहारासाठी खर्च (१८५१००३) प्रमाणे. 


A 


५ | रु. ८००/- प्रमाणे ६ थायपॅड 
रु. २,५००/- प्रमाणे यष्टीरक्षणासाठी ग्लोव्हज 340 इनर्स. 


ड) 


~S 


i जा 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


न्न 


o 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


रु. १५००/- प्रमाणे १८ क्रिकेट बूट २७०००/- 


रु. ८००/- प्रमाणे १८ Fee. १४४००/- १२६००/- 


am 
i एकूण :- (रु. एक लाख ऐक्केचाळीस हजार दोनशे दहा फक्त) 


of 2k 2fe 2h 2s यर यशच 2 2 2 2 येर येर oo Ok 2 ok ok 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “क” 


दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अधिव्याख्याता यंत्र अभि 


क्र. नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
aaa श्री. जी. श्रीकांत, (भा.प्र.से) सहआयुक्त राज्यकर सहआयुक्त, औरंगाबाद 
२ _ श्री. अजित कुंभार, (भा.प्र.से) सह आयुक्‍त बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई. 
3 श्री. महेश गंगाधर मुंठे, कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प वि.पथक, कुडाळ 
,जि. सिंधूदुर्ग 
४ | at. प्रदीप कि. गडाख, लघुलेखक उच्चश्रेणी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ | tas . राजू तिजारे शिपाई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गुंज, तालुका- 
महागाव, जि- यवतमाळ. 
६ | at. शिवाजी लक्ष्मण शिदे, मा .वनपरिक्षेत्र धधिकारी कार्यालय, मालेगाव, 
नियतक्षेत्र अधिकारी वनविभाग ate 
७ | ait. ard विश्वनाथ देवकर, मा. वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, मालेगाव, 
नियतक्षेत्र अधिकारी वनविभाग a 
८ | al. भरत सखाराम पेडणेकर, कक्षसेवक सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
९ श्री. क्रषिकेश नितीन दुर्गावळे, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा. 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 
हिं o श्री. ललित दिपक पशिने, सहा. अभियंता विद्युत निरक्षक, चंद्रपूर, उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभाग, चंद्रपूर. 
Es] q । श्रीसंदीप . शिवाजी बोरगे, लिपिक टंकलेखक ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२ | श्री. सय्यद जी.राम विखार अखतर, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक- वर्ग-१, सहकारी संस्था, 
उपलेखापरिक्षक औरंगाबाद. 
१३ | श्री. प्रविण मोहन सोलंकी, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१४ | श्री. जितेंद्र MARTY गुप्ता, वाहन चालक मुंबई उच्च न्यायालय, अपीलेटसाईट, मुंबई. 
१५ | श्री. गणेश रतनराव घोडके, अधिव्याख्याता शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर 
१६ | श्री. योगेश ज्ञानेश्वर सराटे, शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


१७ | श्री. गणेड रामधन चौरे, अधिव्याख्याता विद्युत शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर 

१८ श्री. सुनील गंगाप्रसाद परदेशी, लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, अपीलेटसाईट, मुंबई 

१९ | aft. योगेश्वर नारायण मोरे, शिधावाटप कार्यालय क्र. ६ य, सी.पी.टक, मुबंई. 
सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी 

Qo. | श्री. उमेश रमेश राठोड कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

२१ | श्री. प्रेमकुमार रामू राठोड कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर. 

२२ । श्री. गजानन लक्ष्मण कुरुडे, वस्तू व सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई. 

राज्यकर निरिक्षक 

२३ | श्री. सागर शांताराम माळोदे, कृषी सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी, येवला, नाशिक 

२४ | श्री. अरविद साहेराव आढाव, कृषि सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी, येवला, नाशिक 

24 श्री. दिलदारअहमद अली शेख, वस्तू व सेवाकर कार्यालय, नोडल६-, माझगांव, 
राज्यकर अधिकारी मुंबई. 

२६ | at. प्रयेश संजय धाकुलकर, कनिष्ठ अभियंता  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

२७ | ait. हेमतकुमार गणपत घोलप, कण्हेर कालवे उपविभाग क्र.१२,जि.सातारा 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 

२८ | श्री. महेंद्र सिताराम जगताप, शाखा अभियंता विद्युत निरीक्षक (उद्‌ वाहन) उद्योग, उर्जा व कामगार 

विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

२९ | श्री. दत्तप्रसाद सुरेश कालेलकर, अधीक्षक राज्य उत्पादन Bow, रत्नागिरी. 
राज्य उत्पादन शुल्क 

३० | श्री. हनुमंत शंकर गाडे, प्रथम लिपिक अ.अ. कृष्णा पाणी तंटा लवाह, विशेष कक्ष, पुणे. 

३१ | श्री. प्रशांत प्रकाश शिदे, प्रथम लिपीक अ.अ. सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 

का.अ. उरमोडी धरण विभाग, सातारा. 

32. | श्री. दिपक वा. सपकाळ, वरिष्ठ लिपीक उरमोडी धरण विभाग, सातारा. 

३३ श्री. जितेंद्र अ. बोडके कनिष्ठ लिपीक धोम बलकबडी, ता. वाई, जिल्हा- सातारा. 

38 | at. जयराज मुंढे, क्रिडा मार्गदर्शक क्रिडा कार्यालय, लातूर. 

३५ | श्री. सुधीर बाजुळगे , स. वैज्ञानिक अधिकारी स्री रुग्णालय, लातूर. 

३६ श्री. संजय शिवराम राठाडे, शिपाई जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे. 

३७ | att. शिवाजी लक्ष्मण थोरात, कोतवाल तहसिल कार्यालय, ठाणे. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१४/क्रीयुसे-२, 


३८ | श्री. नरेन्द्रसिंग प्रकाहा पाटील, लेखापाल मा. प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई. 

३९ । श्री. अभिजीत मोहन Gore, प्रयोगशाळा परिचर । न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाहा संचालनालय, कालिना, 
सांताक्रूझ (पु) मुंबई. 

४० | at. ऱ्याम तानाजी कुटे, मा. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादे) मालेगाव, 

नियमक्षेत्र अधिकारी वनविभाग जि. वाशिम 

४१ श्री. मनिष अरुण धनु, राज्यकरी निरीक्षक राज्यकर सह आयुक्त, अन्वेषण - ब, वस्तू व सेवाकर 
कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

४२ । श्री. निलेश सुरेश सावंत, राज्यकरी निरीक्षक राज्यकर सह आयुकत, नोडल विभाग-६, वस्तू व 
सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई. 

४३ | श्री. किरणमधुकर ठाकरे, राज्यकर निरीक्षक राज्यकर सहआयुक्त, नोडल विभाग, माझगांव, 
मुंबई. 

४४ श्री. राहुल च.महेर शिधावाटप निरीक्षक शिधावाटप कार्यालय क्र. ४०, उल्हासनगर-२. 

४५ | श्री. किरण सुरेश धाडावे, लिपीक होमगार्ड, जुने सचिवालय बिल्डींग, ३रा मजला, 
फोर्ट, मुंबई ३२ 

४६ | al. भरत झा. लोहार, लिपिक टंकलेखक महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जुने सचिवालय बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई. 

४७ | al. अनंत ज. शेट्ये, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४८ | at. अजय दि. पाटील, पुरुष अधिपरिचारक सर. ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

४९ | att. फिरोज मुख्तार खान, कनिष्ठ लिपीक सेंट्रल हॉस्पीटल, उल्हासनगर-३. 

५० | श्री. दिनेश दिवेकर नागरी संरक्षण संचालनालय, जुने सचिवालय, फोर्ट, 
मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


